१०० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, 
ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर येथील मुख्य 
निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक 
व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.११५/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १६ जून, २०२३. 


वाचा : 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे-६/ब्रम्हपुरी१०० 
खाटानिवाबांधकाम/४०६०-६१/२२, दिनांक १४.०३.२०२२. 


प्रस्तावना : 

१०० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर येथील निवासस्थाने टाईप-१, टाईप-२ 
बांधकामाच्या रु.१४०९.०० लक्ष किंमतीच्या व निवासस्थाने टाईप-३ व टाईप-४ बांधकामाच्या रु.१४५४.०० लक्ष 
इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय : 


०१. १०० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर येथील निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक 
सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकासह फर्निचर, विदयुतीकरण, पाणी 
पुरवठा व मलःनिस्सारण, विद्युतीकरण, आग प्रतिबंधक, पार्कींग, अंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंत व गेट, इ.साठी 
तरतूद करण्यात आलेले असून सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे निवासस्थाने टाईप- 
१, टाईप-२ बांधकामाच्या रु.१४०९.०० लक्ष किंमतीच्या व निवासस्थाने टाईप-३ व टाईप-४ बांधकामाच्या 
रु.१४५४.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे :- 
अटीव शार्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.११५/आरोग्य ३ 


०5. 


१०) 


११) 


१२) 


बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित 
आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या किंमतीमध्ये 
SATA वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० 
जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


रुग्णालयाचे नकाशे तपासून APRA रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, एअर 
कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीत करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या 
व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून 
रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्याच्या सूचना दिल्या. रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्ती व 
रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित 
करण्यात यावेत. 


केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा 
समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून उपजिल्हा रुग्णालय, ब्रम्हपूरी जि. 
चंद्रपूर येथील १०० खाटांचे निवासस्थान बांधकाम करण्यात यावे. 

प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

क्षेत्रिय स्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी 
वेळोवेळी आढावा घ्यावा. 


उपरोक्त १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा area चिकित्सक यांची राहील. 


Ov. 


१०० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, ब्रम्हापूरी जि. चंद्रपूर येथील निवासस्थान बांधकामावरील खर्च 


मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली 
खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (०१) इमारती (09)(09) मोठी 
बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SINT FUT क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.११५/आरोग्य 3 


०५. १०० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर येथील निवासस्थान बांधकामासाठी लागणाऱ्या 
रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 
og. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०८११५३३००२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 
| ATRAM 


MAROT 
DN: CN = ASHOK MAROTI 
TI 2 


MAROTI  sevciiverror ect 
ATRAM Dat: 20250616 1:2814 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, चंद्रपूर. 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 

. उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपूर. 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


a. "Ge aedaa. मळ Dist Chandrapur 
Hike tee 


> 


Essential Items |) Area (Sqm 


i 
i 


20280.00 
26520.00 
27040.00 
20280.00 
26520.00 


प्रा 


12324358.80 , i, 
16116469.20;37] , 
16432478.40°0 fo 


12448269.60 . | 


16278506.40 


(०3) 


27040.00 


Sub Total (a) 


'Lumpsum 
Luimpsum 
iF 
add 1% solarRoofTop ofS 
| 
ae 


add 5% water supply Sanitary work & 
External Drainage System 


mn 


Sub Total (b) 


Sub Total (c) 
Total (A) 


Miscellaneous Items 5. 
Development of Ground S[ecbumpsum 


10000.00 
15000.00 


500000.00: -— 


16597692.80 
90197775.20 _ 


1803955.50 
901977.75 
150000.00 


2855933.26 


4509888.76 


1803955.50 
16235599.54 
i i. 


1725000.00 ~ 


Retaining Wall = 
Landscaping ~ 


Soil Investigation 0.5% ona a 


- -tumpsum 1597107.00 __ 
0० SSCS tmp 384072,00 
$257167.88 


Optional items 


Under ground water tank for R/W - 
harvesting 


Under ground Water main storage and er | 
ESR & pump house bore well न 
Air Conditioning : 


AB Room. Area Lighting, Pumps, 


100000.00: 
450988.88: 


300000.00' — 


a _ | 200000.00/ 
| 

Garden Development : eal त गे | 

ia). 0711110 frie Casts aspecer | 1204617: 


Essential Items 


Add 4% contingencies 
labour insurance 0.5% 
Add 1% for green building 
add 12% GST 

Add 10% Increase in DSR 


TOTAL PROJECT COST 
Say Rs. In Lakhs 


a 


Essential Items 


Building proper 
1) Parking Stilt Floor (Type - !) | 232.82 | 20280.00 


Se eT 20.39 | 2652000 
3) Second Floor (Type - |) 263.31 2704000 | sd scent 80 x 
4) Parking Stilt Floor (Type - II) , ४82521 56380 119902.40 

; : : 16735867 .20 


5) First Floor (Type - I!) 920.73 26520.00 


econd Floor (Type - 24417759 .60 
27040.00 25000453.92 
ee | Subotaliel | seoouns.a 
Co a a कह 
a कमय ez 
dd slar Roof Top fe re 
00005 
saa | Hao — 

घाटा PY Sub Total (b 269703347 
add 5% water supply Sanitary work& :। pk 
ad 
a | 1698022.31 

SF क्यात | 15282200 
a TY TN 
730100 aw 
internal roads (Ret) 13000 P1950. 00 
fampsum [|_| 3000000.00 
स [| 
a See 
tampsum |_| | 100000000 


424505.58 
1322604.00 
38407 2,00) 
7981181.58 


(=) 
च्छ 
oO 


Soil Investigation 0.5% ona 


- Lumpsum 
Lumpsum 


petal Total 
Optional items 


500000.00, 


: ea 5% र 
harvesting 
ESR & pump house bore well 
Generator ण 


ee OR ee 
es eee 


200000.00 


700000.00 


= 


11156153136 


Project Cost = A+B+t=F Cost = A+B+C=P 


Essential Items 


Add 4% contingencies कळकळ 11 
ab 03% ना कनाल तनन नची 
90११७ green building ee ee 
ode 12% GST el x Ae GRRE 
a a 


es ee | 1०६७0) 29346400.33 
TOTAL PROJECT COST aa 
Say Rs. In Lakhs शिका 


